भायखळा जिल्हा कारागृहाची मालमत्ता सेवा 
व जल करापोटी बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेला देय असलेली थकीत 
रक्‍कम अदा करण्यास मंजुरी देणेबाबत. __ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्युटीए- ०१२१/१/(१०७)/पीआरएस-२ 
मंत्रालय, मुंबई-३२, दि. (? ऑगस्ट, २००४ 


वाचा :- कारागृह उपमहानिरिक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे usa क्र. बीएलडी/भाजिका/मनपादेयरकमा 
/११४९/२००२/२६९६/क-६, दि. २.४.२००४. 


शासन निर्णय :- भायखळा जिल्हा कारागृह यांच्या अखत्यारीत असलेल्या मालमत्तेचे सेवा 
व जल करापोटी सन १९८५-८६ पासून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस देय असलेली थकीत 
रक्‍कम अदा करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. राज्य शासन व केंद्र 
शासनाच्या मालमत्तेचे मुल्यांकन मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १९८८ च्या कलम 
१४४(२) मध्ये केलेल्या तरतुदीनुसार राज्य शासनाने नियुक्‍त केलेल्या लवादामार्फत केले 
जाते. सदर मुल्यांकनाचे काम प्रगतीपथावर असतांना शासनाने या कामासाठी नियुक्‍त 
केलेल्या लवादांचे दि. २२.३.१९९९ रोजी निधन झाले. त्यामुळे करपात्र निश्‍चितीचे काम 
मध्येच खंडीत झाले. त्यानंतर दि. ६.६.२००० रोजी नवीन लवादांची नियुक्ति होऊन 
भयखळा जिल्हा कारागृहाच्या मालमत्तेचे मुल्यांकन दि. २७.७.२००१ रोजी पूर्ण करुन सन 
१९८५-८६ पासूनची बीले बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून प्राप्त झाली आहेत. त्यानुसार 
भायखळा जिल्हा कारागृहाची मालमत्ता सेवा व जलकरापोटी सन १९८५-८६ ते सन 
२००२-०३ या कालावधीतील बृहन्मुंबई महानरगपालिकेला देय असलेली रु. ३६,९२,८४९/- 
इतकी रक्‍कम थकीत आहे. सदर लवादाचे निधन झाल्याने काम खंडीत होऊन बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेकडून वेळेवर बिले प्राप्त न झाल्यामुळे सदर थकबाकी भरण्यास विलंब 
झाला आहे. तथापि सदर करापोटी भरावयाची थकबाकीची रकम बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेला अदा करणे आवश्यक व क्रमप्राप्त असून हा खर्च न टाळता येण्याजोगा 
आहे. 


2. उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन व कारागृह विभागास पुरविण्यात 
येणारी जलसेवा नियमित चालू राहण्याच्या दृष्टीने तसेच कारागृहास लागणाऱ्या 


*:02 


अत्यावश्यक सोयीसुविधांचा विचार करुन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस मालमत्ता सेवा व 
जल करापोटी भायखळा जिल्हा कारागृहाकडील देय असलेली थकीत रक्कम रु. 
३६,९२,८४९/- (रुपये छत्तीस लाख ब्याण्णव हजार आठशे एकोणपन्नास फक्त) अदा 
करण्यास या आदेशन्वये शासन मंजुरी देत आहे. 

३, सदर खर्च क्र. बी-५, मुख्य लेखाशीर्ष "२०५६, तुरुंग, १०१-तुरुंग, (००) 
(०२) जिल्हा कारागृहे. (२०५६ ०० ४४) दत्तमत" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन 
२००४-०५ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४, हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्र. सीआर 
५९३/२००४/व्यय-८, दि. १५.७.२००४ अन्वये दिलेल्या मंजुरीनुसार. निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


(आ.ग. परदेशी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


Ud, 2१०. 
* कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
* कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
* कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई 
* अधिक्षक, भायखळा जिल्हा कारागृह, मुंबई 
* महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई, 
* महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा) मुंबई. 
* अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 
* प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
* सहाय्यक कर निर्धारक व संकलक, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 
* वित्त विभाग, व्यय-८, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
* अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
* निवड नस्ती, पीआरएस-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


ANG. - Os ety टी instore era बय Soe 


